राज्यातील तलाठी संवर्गातील अस्थायी 
पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ 
या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. तलाठी -२०२२/प्र.क्र.१८९/ई-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ ऑक्टोंबर, २०२२ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.६६(भाग-२)/ई-८, दि.२०.०३.२००६ 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२ 

3) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.तलाठी-२०२१/प्र.क्र.३८/ई-१०,दि. ३०.०३.२०२२ 

8) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२ 

५) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.मह/आस्था/४/आरआर/७५८/२०२२, दि.१८.०८.२०२२ 

६) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांचे पत्र HARM ७ (२)/तलाठी आस्था/प्र.क्र.१२५/१८/कावि-११०१/२०२२, 
दि.०१.०९.२०२२ 

७) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे पत्र क्र. आकाअ/भूसु/अ.का.२/ प्र.क्र.१९८/कावि - 
१५४९/२०२२, दि.१३.०९.२०२२ 

८) विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या.१/आस्था-४/२३०५७/२०२२, जा.क्र.११७६४, 
दि.२६.०८.२०२२ 

९) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग,नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.मशा/आस्था/कार्या-४/ईएनजी/मुवाप्र/तलाठी/सीआर 
२३/२०२१, दि.०८.०८.२०२२ 

१०) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र.२०२२/मशाका/अ.रा./२/कावी, दि.निरंक 


प्रास्ताविक:- 

शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र.संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.६६(भाग-२)/ई-८, दि.२०.०३.२००६ 
अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयातील पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार संपुर्ण राज्यासाठी 
तलाठी संवर्गाची एकूण १२६३६ मंजूर पदे आहेत. सदर मंजूर पदांपैकी तलाठ्यांच्या एकूण ४०६२ अस्थायी 
पदांना संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.३-दि.३०.०३.२०२२ अन्वये दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. सदरची मुदत संपुष्टात येत असल्याने वित्त विभागाच्या 
संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या अखत्यारितील अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत. 
त्यानुषंगाने विभागीय आयुक्त, पुणे, नागपूर, अमरावती, नाशिक, कोकण व औरंगाबाद यांनी तलाठी 
संवर्गाच्या अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची विनंती केळी आहे. सदर ४०६२ अस्थायी पदांना मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 


१. संपूर्ण राज्यात विभागनिहाय, जिल्हानिहाय तलाठी संवर्गाच्या मंजूर असलेल्या एकूण १२६३६ 
पदांपैकी ८५७४ पदे स्थायी असून, उर्वरित ४०६२ पदे अस्थायी आहेत. सदर पदांपैकी कोणतेही पद सहा 
महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त नसल्याचे सर्व विभागीय आयुक्‍त कार्यालयांनी प्रमाणित केलेले 
आहे. सबब, सोबतच्या प्रपत्र-अ मधील स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद केलेल्या तलाठी संवर्गाच्या एकूण ४०६२ 


शासन निर्णय क्रमांकः तलाठी -२०२२/प्र.क्र.१८९/ई-१० 

अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत या शासन निर्णयाव्दारे मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 

२. सदर अस्थायी पदांवर होणारा खर्च प्रपत्र-अ मधील स्तंभ क्र.६ मध्ये नमूद केलेल्या लेखाजीर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. विभागीय आयुक्त, विभाग नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, पुणे, नाशिक, कोकण यांनी संदर्भ क्र. ४ 
वरील शासन निर्णयातील तरतुदींप्रमाणे सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता 
मिळविण्याकरीता आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 


४. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२ अन्वये सर्व 
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१११६५०३५५११९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHRIKANT MADHUKAR MOHITE 
IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 


SHRIKANT Pere eer तोही 
MADHUKAR MOHITE Soot amma, 
(श्रीकांत म. मोहिते ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) मा.अ.मु.स. (महसूल) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) विभागीय आयुक्त, विभाग नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, पुणे, नाशिक, कोकण. 
४) महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 
५) सर्व जिल्हाधिकारी 
६) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
८) वित्त विभाग (आ.पु.क. / व्यय-९ कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
९) अवर सचिव (कार्यासन ई-८), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०) कार्यासन अधिकारी (ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११) निवड नस्ती (कार्यासन ई-१०), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. तलाठी-२०२२/प्र.क्र.१८९/ई-१०, दिनांक- ११ ऑक्टोबर, २०२२ चे सहपत्र 


प्रपत्र-अ 
अ.क्र. | विभाग/जिल्हा | मंजूर पदे | स्थायी पदे | अस्थायी पदे खर्चाचे लेखाशिर्ष 
1 १_| २ ३ [ie 4 नि 
पुणे विभाग 
चि पुणे £08 ३९३ २१३ मागणी क्रमांक सी-१ 
२०५३-जिल्हा प्रशासन 
२ | सातारा ५५६ ३०० २५६ ०९४-इतर आस्थापना 
३ सांगली द द्य नज ०९४(०३)- ग्राम अधिकारी 
०९४-(०३)(०४) आयुक्त, पुणे 
४ सोलापूर दद२ २२४ २२८ वेतने (२ ०५३ ०३३ १०१ ) 
५ । कोल्हापूर ४६३ ३७६ ८७ 
एकूण | २५४३ १६२० ९२३ 
नाशिक विभाग 
१ | नाशिक ठरि 336 ate मागणी क्रमांक सी-१ 
२०५३-जिल्हा प्रशासन 
२ धुळे २२३३ ae ८२ ०९४-इतर आस्थापना 
३  । नंदुरबार २३० १३२ ९८ ०९४(०३) ग्राम अधिकारी- 
०९४-(०३)(०४) आयुक्त, 
Ea जळगांव ५२२ ३२३६ १८६ नाशिक वेतने (२ 0 षु ३ 0 ३ a 
अहमदनगर २०१) 
षु अहमदनगर ५८२ ४१० १७३ 
एकूण | २११८ १३६४ ७५४ 
कोकण विभाग 
ie मुंबई उपनगर ५५ वर 3७ मागणी क्रमांक सी-१ 
२०५३-जिल्हा प्रशासन 
२ ठाणे १९६ १३७ Ba ०९४-इतर आस्थापना 
3 ।पालघर त्व is ae ०९४(०३) ग्राम अधिकारी- 
०९४-(०३)(०४) आयुक्त, 
oe Sig ah २५९ रति कोकण वेतने (२०५३ ०३१३) 
५ | रत्नागिरी ३९८ ३०७ ९१ 
६ सिंधुदुर्ग २४५ १६६ ७९ 
एकूण | १४४५ १०१४ ४३१ 


अ.क्र. | विभाग/जिल्हा | मंजूर पदे | स्थायीपदे | अस्थायी पदे खर्चाचे लेखाशिर्ष 
| a २ ३ | aa षु ६ 
अमरावती विभाग 
Ea anaes 439 une 939 मागणी क्रमांक सी-१ 
२०५३-जिल्हा प्रशासन 
२  । अकोला ३१९ २४८ ७१ ०९४-इतर आस्थापना 
= बव ह oe a ०९४(०३) ग्राम अधिकारी- 
०९४-(०३)(०४) आयुक्त, 
४. वाशिम २८८ २२८ ६० अमरावती वेतने (२०५३ ०३४ 
५. | बुलडाणा ५३९ ४२४ ११५ | 30%) 
एकूण २३२६ १८०६ 4Ro 
औरंगाबाद विभाग 
हि औरंगाबाद ३८९ २५५ १३४ मागणी क्रमांक सी-१ 
२०५३-जिल्हा प्रशासन 
२ | जालना २९७ १८० ११७ ०९४-इतर आस्थापना 
३ | परभणी Bae ac ae ०९४(०३) - ग्राम अधिकारी 
०९४-(०३)(०४) आयुक्त, 
za हिंगोली १७७ ८३ ९४ औरंगाबाद वेतने (२०५३ ०३६ 
५ | नांदेड ४८३ २८४ १९९ ३१०१) 
६ । बीड ३८० २४३ १३७ 
हि लातूर ३१७ १८४ १३३ 
८ | उस्मानाबाद २५१ १४९ १०२ 
एकूण 2433 9423 १०१० 
नागपूर विभाग 
Lo नागपूर ४३४ ३७१ ६३ मागणी क्रमांक सी-१ 
२०५३-जिल्हा प्रशासन 
२ | wat 239 २७६ 44 ०९४-इतर आस्थापना 
३ भंडारा २०४ १२० ८४ ०९४९०३) ग्राम अधिकारी- 
०९४-(०३)(०४) आयुक्त, नागपूर 
ea गोंदिया 203 ११९ ८४ वेतने (२०५३ ०३५ १०१) 
५ | चंद्रपूर ३०२ २१७ ८५ 
६ । गडचिरोली २३७ १४४ ९३ 
एकूण | १६७१ १२४७ ४२४ 
एकूण एकंदर १२६३६ ८५७४ ४०६२ 


